औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, धारावी, 
जि.मुंबई या संस्थेकरीता मुंबई गृहनिर्माण 
व क्षेत्रविकास मंडळ (म्हाडा) मार्फत 
ताब्यात घेण्यात आलेल्या भूखंडाच्या 
अनुषंगाने थकीत भुईभाड्याची रक्‍कम 
अदा करण्यास मान्यता देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
कौडृल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रशामा २०२०/प्र.क्र.२७/व्यशि-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ जानेवारी, २०२१ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ 
विनियम, भाग -२, दि.१७/४/२०१५. 
२) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र 
क्र.१४/मालमत्ता/बांधकाम/धारावी/२०२०/प्र.क्र.२५/३३०, दि.१७/१२/२०२० 


प्रस्तावना:- 


औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, धारावी, जि.मुंबई करीता मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
मंडळाच्या (म्हाडा प्राधिकरण) मालकीच्या धारावी येथील सेक्टर ३ मधील सी.ए.क्र.३१५ (भागो व 
सी.एस.क्र.१०१ (भाग) Woy चौ.मी.क्षेत्रफळ भूखंड त्यावर SASS तळ मजला + १ मजल्याच्या 
४ इमारतीतील एकूण १३६ गाळ्यांसह दि.२५/०२/२०१३ रोजी "जसे आहे तेथे आहे" तत्वावर 
ताब्यात घेण्यात आलेला आहे. त्या अनुषंगाने म्हाडा प्राधिकरणाकडून प्राप्त झालेला मुंबई शहर, 
धारावी विभाग येथील भूखंड क्र.३१५ पै, १०१ पै मिळकती पैकी २४०७.०० चौ.मी.क्षेत्राचा भुखंड 
ताब्यात घेण्यात आलेला असून याबाबतीत भाडेपट्टा करारातील मसुदा क्र. २ मधील dh,r,v,w,x 
हे el संबंधितांकडून वगळण्यात आलेले आहेत. तथापि मुददा H.%a) व Xb) वगळण्यांत आलेले 
नाहीत. 


मुद्या क्र. २ (a) to pay as aforesaid lease rent of Rs.3,94,4¢W/- in advance every 
year on or before the 4 th day of the commencement of each year for which the same 
is payable in the manner aforesaid without any deduction or abetment what so ever. 

मुद्या sh. २. (5) to pay interest on such amount of lease rent or any part thereof 
or any other dues to be paid by the Lessee to the Authority whether formally 
demanded or not as shall remain unpaid for thirty days after the date on which the 
said amount or dues has or have become payable as aforesaid at the rate of 13.4% 


per cent per annum until the whole of such amount of dues has or have been paid. 


शासन निर्णय क्रमांकः VATA २०२०/प्र.क्र.२७/व्यशि-२ 


सबब, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, धारावी, 
जि.मुंबई करीता म्हाडा प्राधिकरणाने कळविल्याप्रमाणे रु. ४९,६६,०७६/- इतकी थकीत 
भुईभाड्याची रक्‍कम म्हाडा प्राधिकरणास अदा करण्यासाठी मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन 
मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 


झछासन निर्णय : 


औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, धारावी, जि.मुंबई करीता ताब्यात घेण्यात आलेल्या भूखंडाच्या 
अनुषंगाने थकीत भुईभाड्याची रु. ४९,६६,०७६/- (रुपये एकोणपन्नास लाख सहासष्ट हजार शाहत्तर 
फक्‍त ) इतकी रक्‍कम वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग एक, 
अनुक्रमांक १०, नियम क्र. ११५ आणि महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम १९६५ मधील नियम १४७ (क) 
खालील टीप-१ समोरील स्तंभ ६ मध्ये नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता करण्याच्या अधीन राहून अदा 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. याबाबतचा खर्च "मागणी क्र. झेडए-२, २२३०- कामगार व सेवायोजन, (०२) (०८) प्रवेशा 
क्षमता वाढविण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा विस्तार करणे (कार्यक्रम) (२२३० ए २०९) 
भाडेपट्टी व कर (१४)" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच वित्त विभागाच्या 
अनौ.संदर्भ क्र.५/२०२१/व्यय-६, दि.२०/०१/२०२१ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०१२७१३०११५३४०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Sachin Shamkant 


Sachin oN vo-covermet ft kl 


talCode=400032, st=Maharash' 
4.20=cc72ac8e24d61d7cf89d1 4c68f5987ede605ac117 
fe: 


S h am ka nt Desa | वार RAE 


Date: 2021.01.27 13:27:39 +05'30' 


(स.शा. देसाई) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
मुख्य अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ (म्हाडा प्राधिकरण), मुंबई. 
सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई. 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
५. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 


०८ Av AD OO 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः VATA २०२०/प्र.क्र.२७/व्यशि-२ 


. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 

. प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, धारावी, जि.मुंबई (संचालनालयामार्फत) 

. कक्ष अधिकारी (प्रशा-३), कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१०.निवडनस्ती (व्यशि-२), कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई. 


one G&G &M 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


